जिल्हा प्राणी assy प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
जिल्हा - ठाणे 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५५/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम -३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अध्यक्ष, जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी तथा जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचे 
दिनांक ८.१.२०१८ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी sey 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


२. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन दिनांक 
१४/०३/२०१७ अधिसूचनेतीळ खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील प्राणी ety 
प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची पोलीसांकडील चारित्र्य 
पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या अटीच्या अधिन राहून अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५५/पदुम-३ 


अशासकीय सदस्याचे नांव 


क्षेत्राचे नांव 


पदनाम 


श्री. अशोक मोतीलाल जैन, 
श्रीगोपाळ गोशाळा आनगांव, 
ता.मभिवंडी, जि.ठाणे. 


संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळ/ 
पांजरपोळ संस्थांपैकी एका संस्थेचा 
अध्यक्ष. 


अशासकीय सदस्य 


डा. सुधीर रानडे, 

२०७, अरिहंत टॉवर, बी-कॅबीन, 
लागू बंधू ज्वेलर्स, नौपाडा शेजारी, 
जि. ठाणे. 


श्रीमती शकुंतला मुजूमदार, 
३०५, बी, गंगोत्री, जहांगीर कॉम्प्लेक्स, 
मीरा रोड (पूर्वी, जि.ठाणे. 


प्रामी कल्याणविषयक कार्य 
करणाऱया सेवाभावी संस्थांचे दोन 
सदस्य. 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


श्री. प्रमोद देशमुख, 
मु.पो.मुरबाड, ता.मुरबाड, जि. ठाणे. 


श्रीमती सुधा जोशी, 
कल्याण, जि.ठाणे. 


सर्वसाधारण समितीने 
नामनिर्देशित केलेल्या दोन 
व्यक्‍ती. 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


डा. विनोद रघुनाथ चव्हाण, 
ए/१०१, कार्तिक रेसिन्सी, अनुनगर, 
वाघबीळ रोड, ठाणे (पश्चिम). 


श्री. अनिलकुमार के. धुमोलिया, 
रा.वालसिंद, पांजरापोळ, 
ता.भिवंडी, जि. ठाणे. 


श्री. धनंजय शिवराम जाधव, 
रा. खालीगखुर्द, पो.वडपे, 
ता.भिवंडी, जि.ठाणे. 


श्री. मकरंद वामन केतकर, 
केतकर निवास, 

बेडेकर हॉस्पीटलच्या मागे, 
नौपाडा, ठाणे (पश्चिम). 


| ठ 


श्री. श्रीनिवास आसाराम सूद, 

२९, गेडोज सोसायटी, लोढा हेवन, 
जैन मंदिरा मागे, निळजे, 
ता.कल्याण, जि.ठाणे. 


हि नि 


ST} RUST बबन थोरात, 

रूपेश सदर, दत्त मंदिर जवळ, 
स्टेशन पाडा, कुळगांव,बदलापूर (पूर्व) 
ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे. 


१२ 


श्री.सागर जयराम कांबळे, 

०२ गमेर हाऊस, धोत्रे गुरूजी मार्ग, 
डॉ.आंबेडकर रोड, ठाणे (प.) 
पिन-४००६०१. 


संबंधित जिल्ह्यातील 
मानवहितकारक कार्य करणारे/ 
प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणारे 
कार्यकर्ते. 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५५/पदुम-३ 


3. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१८०५४३८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vikas 1 ॥५॥॥॥3॥॥ ५५०५७७ soc 


id ADF Dept, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=9869ec6 1¢857e78e82b7a 1 9b04c6d22f8ef1 b8dbc9b 


Kadam Se ee 9 has Tus 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 

अतिरिक्‍त आयुक्त, TAT तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 


मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 


. महाव्यवस्थापक, देवनार ways, मुंबई. 


सर्व जिल्हाधिकारी. 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन. 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. 


ठाणे जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य 


. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


